नैसर्गिक ई आपत्तीमुळे बाधित 
क्षेत्राची पाहणी करण्यासाठी 
आलेल्या पथकाचे प्रवास, निवास 
a खानपान यावरील झालेल्या 
खर्चास परवानगी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
(आपत्ती व्यवस्थापन मदत व पुनर्वसन) 
शासन निर्णय क्रमांक:- आव्यप्र- २०२२/प्र.क्र.१९३/आव्यप्र-१. 
मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- १२ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा:- जिल्हाधिकारी, नागपूर यांचे पत्र क्र. जिनिक/म.स./नै.आ.व्य/कावि ५६/२०२२, 
दि. १२ जानेवारी, २०२२. 


प्रस्तावना : 


नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या क्षेत्राची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथकाने दि. ११ ते १३ सप्टेंबर, 
२०२० या दरम्यान नागपूर विभागातील नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर ब गडचिरोली या जिल्ह्यातील बाधित भागांचा 
दौरा केला. पथकातील सदस्यांसाठी प्रवास, निवास ब खानपानाची व्यवस्था करण्यात आली होती. नैसर्गिक 
आपत्तीमुळे बाधित क्षेत्राची पाहणी करण्याऱ्या केंद्र शासनाच्या पाहणी पथकाच्या प्रवास, निवास ब खानपान 
यावर झालेल्या खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय: 

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या क्षेत्राची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथकाने दि. ११ ते १३ सप्टेंबर, 
२०२० या दरम्यान नागपूर विभागातील नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली या जिल्ह्यातील बाधित भागांचा 
दौरा केला. केंद्रीय पथकातील सदस्यांच्या पाहणी दौऱ्यादरम्यान विविध बाबींवर झालेल्या खर्चाचे विवरण 
खालील प्रमाणे आहे. 


। अ.क्र. | व्यवस्था । । एकूण खर्च (रुपयांमध्ये) । खर्च (रुपयांमध्ये 
१ वाहन व्यवस्था | ९६,२३९०/- 
२ खानपान | ८८,८३०/- 
a | निवास व्यवस्था (शासकोय विश्रामगृह) | ८,०५०/- 
एकूण १,९३,२७०/- 
र. सदर बाबीवर होणारा खर्च महसूल व वन विभाग " मागणी क्र. सी-६ , लेखाशीर्ष क्र. २२४५, नैसर्गिक 


आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य, ८० सर्वसाधारण पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना राज्य योजनांतर्गत योजना, 
००१, संचालक व प्रशासक (०१) महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (०१)(०१) महाराष्ट्र राज्य आपत्ती 
व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे कार्यालय स्थापन करणे व फर्निचर व साधनसामुग्री सुसज्जीकरण करणे (२२४६,५- 
१७६१) १३ - कार्यालयीन खर्च” या लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी करण्यात आलेल्या 


४५२. C:\Users \Ramvir Sharma\Desktop\Otfice २०२२१नोट 2022. Docx 


aa 


तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. सदर निधी जिल्हाधिकारी नागपूर यांना विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्यामार्फत 
वितरित करण्यात येत आहे. 


३. सदर आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २७३/२०२२/व्यय-९, दि. ०८.०८.२०२२ 
अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा 
संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०९१९१८०५०४१४१९ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Bat 29 


(हितेंद्र दुफारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - 


१. विभागीय आयुक्त, नागपूर. 

२. जिल्हाधिकारी, नागपूर. 

३. महालेखापाल (महाराष्ट्र-१), नागपूर 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
६. निवडनस्ती- आव्यप्र- १. 


४५३. C:\Users\Ramvir Sharma\Desktop\Office २०२२१नोट 2022.Docx 


